वाचा :- 
१) 


कोविड-१९ atte उपचारासाठी नव्याने 
बाजारात आलेल्या Inj.VIRAFIN १०० mg 
औषधाच्या करण्यात आलेल्या २०० कुप्यांच्या 
खरेदीस कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.२५/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २८ जुले, २०२१. 


संचाळक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. संआसे/कोविड-१९/नियंत्रण कक्ष, पुणे/५ा२&ागाधर 100 
mg औषधाच्या खरेदीस कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यतेबाबत/ ९३६२-६३/ २०२१, दिनांक 
१९.०५.२०२१. 


2) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक १०.०५.२०२१ रोजीची मान्य टिप्पणी. 

३) सहसंचालक (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आसेआ/खरेदीकक्ष//॥॥॥॥ Ioomg च्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यतेबाबत/६७७०-७१/२०२१, 
दिनांक २३.०७.२०२१. 

प्रस्तावना:- 


सद्यस्थितीत उद्भवलेल्या कोविड-१९ आजाराच्या रुग्णांसाठी नव्याने बाजारात आलेल्या 


Inj. VIRAFIN 900 mg च्या २०० कुप्यांची खरेदी करण्याचा उपरोक्त वाचा क्र.१ येथील संचालक, 


आरोग्य सेवा, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात कोविड-१९ पी.आय.पी. अंतर्गत ECRP अन्वये प्राप्त होणार्‍या 


निधीतून कोविड-१९ आजाराच्या उपचारासाठी अत्यावश्‍यक असलेल्या पुढे नमूद केलेल्या औषधांची 


तातडीची आपत्कालीन खरेदी करण्यास रु.२०,१५,३२८/- (अक्षरी रुपये वीस लक्ष पंधरा हजार तीनऱी 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.२५/आरोग्य-७ 


अठ्ठावीस फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस खालील अटींच्या अधीन राहून कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र 

Sr. | Name of Drugs | Detail Specification of | Approx. Quantity Amount 
No Drugs Rate per Procured | Required for 

Unit with Purchase 

GST 
F VIRAFIN 100 
1 oN 200 Injection- Pegylated 10076.64 | 200 Vials | 20,15,328.00/- 
Injection ane 
interferon alpha 2b 


०२. सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


2) सदर बाबीवरील खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात कोविड-१९ पी.आय.पी. अंतर्गत ECRP 
अन्वये उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३) वैद्यकीय तातडी म्हणून खाजगी रुग्णालयास वितरीत करण्यात आलेल्या औषधांच्या 
मुल्याइतकी रक्कम त्यांच्याकडून वसुल करण्यात यावी व सदर रक्कम राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियानांतर्गत असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी. 


०३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ३ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


MRI प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 


संचाळक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


og. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.२५/आरोग्य-७ 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 


हासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२३१२३१३६८११७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wa:- 
q 


A 


3 


(२ SMS ०८ 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) 
११) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VIJAYKUMAR 


LAXMANRAO 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c7 
8f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA 


717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AA 
LA 4 M A N R A F5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, 
cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO. 


Date: 2021.07.28 17:45:14 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक १ व २, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 

सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


